प्रस्तावित धरणस्थळी मुख्यमाती धरणाऐवजी साखळी 
सिमेंट बंधारे /को.प.बंधारे घेणेविषयक अहवाल सादर 
करणेसाठी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/(१९१/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २०/०४/२०२३ 

प्रस्तावना:- 

लोक प्रतिनिधीच्या मागणीस अनुसरून राज्यातील पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून अस्तित्वातील माती 
धरणाऐवजी मूळ प्रमा रद्द न करता त्या धरणाच्या वरील व खालील बाजूस साखळी पध्दतीने को.प.बंधारे/सिमेंट बंधारे 
हाती घेणेस शासनाच्या मंजूरीस्तव प्राप्त होतात. सद्यस्थितीत Sa योजनांना मान्यता देण्याचे धोरण नसल्यामुळे या 
योजनांच्या प्रस्तावांना मान्यता देता येणे शाक्य होत नाही. त्यामुळे अया बदलांसह योजना हाती घ्यावेत किंवा कसे 
याबाबत धोरण निश्चित होणे आवश्‍यक असून त्यासाठी समिती गठीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने 
समिती गठीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

अस्तित्वातील माती धरणाऐवजी प्रकल्पांची मूळ प्रमा रद्द न करता त्या धरणाच्या वरील व खालील बाजूस 
साखळी पध्दतीने को.प.बंधारे/सिमेंट बंधारे हाती घेणे विभागाच्या मूळ उद्दिष्ठांत आहे किंवा कसे तसेच याबाबत 
MRAP धोरण, याबाबतचा अहवाल तयार करून शासनास सादर करणेबाबत.खालील प्रमाणे समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


समितीची रचना:- 
1 डॉ.संजय बेलसरे, महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन | अध्यक्ष 
व धरण सुरक्षा, नाशिक 
२ | ae. gare मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग,पुणे सदस्य 
डॉ.प्रकाश पवार मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर सदस्य 
8 श्री.पी.आर.पाटील अधीक्षक अभियंता,सीडीओ, नाशिक सदस्य 
सचिव 


समितीची कार्यकक्षा :- अस्तित्वातील माती धरणाऐवजी प्रकल्पांची मूळ प्रमा रद्द न करता त्या धरणाच्या वरील व 
खालील बाजूस साखळी पध्दतीने को.प.बंधारे/सिमेंट बंधारे हाती घेणे विभागाच्या मूळ उद्दिष्ठांत आहे किंवा कसे 
तसेच असे करणे संयुक्तिक आहे किंवा कसे, संयुक्तिक असल्यास याबाबत आवश्‍यक धोरण व अहवाल तयार करून 
शासनास सादर करणेत यावा. 

समितीची कालावधी :- 9 महिना 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/(१९१/२०२३)/लपा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२०१८२०४०२४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7223dc5bf9adb2630ad5527 10c9b48a35fa84988c861cae7 
1753e8797 10af965, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BHAWAR च म 
(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :-परिशिष्ट "अ 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
१५. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक, तथा समिती अध्यक्ष. 
१६. मुख्य अभियंता (CI), व स.स.जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१७. मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग,पुणे, तथा समिती सदस्य 
१८. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर तथा समिती सदस्य 
१९. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. अधीक्षक अभियंता, सीडीओ, नाशिक, तथा समिती सदस्य सचिव 
२१. उप सचिव (Pad), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


